प्रशासकीय अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ 
प्रशासकीय अधिकारी संवर्गात पदोन्नती. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १०१९/प्र.क्र. ३११/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: १२ ऑक्टोबर, २०२० 


संदर्भ - १) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. बीसीसी-२०१७/प्र.क्र.३१२/॥/१६-ब, दि. २९.१२.२०१७ 
२) आयुक्त (कृषि) यांचा प्राप्त प्रस्ताव पत्र क्र.कृआ/सारासे/वप्रअ/पदोन्नती/प्र.क्र.१६/ 
आस्था-१/६६५९, दि.१५.०२.२०२० 


शासन निर्णय :- 

कृषि आयुक्तालयाच्या अधिनस्त प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ संवर्गातील (सहाव्या वेतन 
आयोगानुसार वेतनश्रेणी रुपये ९३००-३४८००, ग्रेड वेतन रुपये ५०००) (सुधारित वेतन मेंट्रिक्समधीळल 
वेतन स्तर एस-१८:४९१००-१५५८००) संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी 
गट-अ संवर्गातील (सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी रुपये १५६००-३९१००, ग्रेड वेतन रुपये 
६६००) (सुधारित वेतन मेॅंट्रिक्समधील वेतन स्तर एस-२३:६७७००-२०८७००) या संवर्गात प्रशासकीय 
सोयीच्या दृष्टीने पुढील अटींच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देऊन त्यांची पदोन्नतीने 
पदस्थापना करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


वला अधिकाऱ्याचे नांव जात प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापना 
१ | श्री.राजेश पोपटराव जाधव | खुला वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, कृषि 
आयुक्तालय, पुणे 


२. सदर पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. 
२८३०६/२०१७ वरील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात खुल्या प्रवर्गात रिक्‍त असलेल्या पदांवर ज्येष्ठतेने देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची राहील व वरिष्ठ संवर्गात ज्येष्ठतेकरिता ती 
ग्राह्म धरता येणार नाही. 


४. सदर पदोन्नती ही पदोन्नतीसंदर्भात विविध न्यायालयांत प्रलंबित याचिकांमधीळ अंतिम 
निकालाच्या अधीन राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १०१९/प्र.क्र. ३११/१६ओ 


५. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांचा सध्याच्या पदाचा पदभार विभागातील निकटतम ज्येष्ठ 
अधिकाऱ्यांकडे सोपवून १ महिन्याच्या आत पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. 


६. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे sear तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया 
पहावे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०१२१५२५४०२२०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by JYOTSNA SUNIL ARJUN, 
DN: c=IN, ht 
2.5.4,20=a77738ea5ab09abd99367b03338ce9C 165 17e87d42e99469f03 1c79ff053 
a 


'ICode=400032, street=ROOM NO 524(ANNEX),5TH FLOOR,MUMBAI, 
serial INumber=984b9adba8339f7d6208c334ddd686a8f076e25fff19427caacSbd0e 


ARJUN mineeionenroonnecan 
(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


७. सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ७, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 

९. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर. 
१०.संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक (व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

११. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१२.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 

१३.संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

१४. निवड नस्ती /१६ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


